भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याची बदलीने 
पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.३६०/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २९ सप्टेंबर, २०१६ 
शासन आदेशा 
महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या GSA २२ (ड) (२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
श्री. सुहास मधुकर अपर पोलीस आयुक्त, पोलीस उप महानिरीक्षक, 
| वारके, भापोसे नागपूर शहर दहशतवाद विरोधी पथक, पुणे 
(रिक्‍त पदावर) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यास ते सध्या कार्यरत असलेल्या पदावर बदली अधिकारी हजर झाल्यानंतरच 
पोलीस आयुक्त, नागपूर यांनी कार्यमुक्त करावे व तद्नंतर संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९२९१३४२००३९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Kailas Arjun ee lend aes 
Gaikwad = sere aus 


uty Secretary न 
Date: 2016.09.29 17:32:50 -05'30' 


Kailas Arjun Gaikwad, 0 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.३६०/पोल-१ 


मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, नागपूर. 

अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
संबंधित अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


